सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता 
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या केंद्र 
पुरस्कृत योजनेसाठी २२१० जी ४९४ (TSP) 
या लेखाशिर्षाखाली राज्य हिस्स्यापोटी 
(४०%) निधी वितरीत करणेबाबत. 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रजयो-२०२०/प्र.क्र.१८३/आरोग्य-६ 
गो.ते. रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, 
नवीन मंत्रालय, एल. टी. मार्ग, मुंबई 
दिनांक: ०८ डिसेंबर, २०२० 


संदर्भ: सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : प्रजयो-२०२०/प्र.क्र.१८ ३/आरोग्य-६, 
दिनांक २३ नोव्हेंबर, २०२०. 


शासन शुद्धिपत्रक :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक १ मधील “प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेसाठी 
राज्य शासनाच्या हिस्स्यापैकी (४० टक्के) रक्‍कम रु. ६,०४,८५,६५१/- (अक्षरी रूपये सहा कोटी चार लक्ष 
पंच्याऐंशी हजार सहाडो एक्कावन्न फक्त) एवढा सहार्त निधी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी 
देण्यात येत आहे” ऐवजी “प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेसाठी राज्य शासनाच्या हिस्स्यापैकी (४० टक्के) 
रक्‍कम रु. ६,०४,८५,०००/- (अक्षरी रूपये सहा कोटी चार लक्ष पंच्याऐंशी हजार फक्त) एवढा ard निधी 
वितरीत करण्यास या झासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे” असे वाचावे. आदेशातील इतर 
अटी/शर्ती कायम राहतील. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२०१२०८११५६२४३८१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


र 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, क 


*\ tes 719 | 2४ E 
(ता. मा. कोळेकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
. महालेखापाल, लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई. 
_ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 


OF जाण. 5 


शासन निर्णय क्रमांक्र:प्रजयो- 


२०२०/प्र.क्र.१८३/आरोग्य-६,दिनांक ०८ rian entitle 2020 


- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, मुंबई 

- संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 

- सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 
- प्रशासकोय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. (३ प्रती) 
रै. 


नियोजन विभाग (कार्यासन१४७२), मंत्रालय, मुंबई 


१०.वित्त विभाग, कार्यासन - व्यय -१३/अर्थसंकल्प-९, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११.आदिवासी विकास विभाग (कार्यासन-६),मंत्रालय , मुंबई 

१२.अर्थसंकल्प झाखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवड नस्ती 


